श्रीमती स्वाती पांडे यांना उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय 
संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी, मुंबई 
या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. मविवि-१२२३/प्र.क्र.२५०/२८-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दि. ३० जून, २०२३. 
वाचा :- 
सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. डिईपी-१०१९/प्र.क्र.१४८/२०१९/दहा, दि. ०३.०८.२०२१. 


प्रस्तावना:- 

श्रीमती स्वाती पांडे, भारतीय डाक सेवा, पोस्ट मास्टर जनरल, डाक विभाग, मुंबई क्षेत्र, मुंबई या केंद्र 
शासनाच्या भारतीय डाक सेवेत डाक विभागात पोस्ट मास्टर जनरल या पदावर कार्यरत असून त्यांची उपाध्यक्ष 
व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी, मुंबई या पदावर प्रतिनियुक्ती करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेशा:- 
२. श्रीमती स्वाती पांडे, भारतीय डाक सेवा, पोस्ट मास्टर जनरल, डाक विभाग, मुंबई क्षेत्र, मुंबई यांची 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी कार्यालयातील " उपाध्यक्ष व 
व्यवस्थापकीय संचालक "या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
३. श्रीमती स्वाती पांडे, यांच्या प्रतिनियुक्‍्तीच्या अटी व शार्ती स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 
४. सदर प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीमध्ये बदल करण्याचे अधिकार राज्य शासनास राहील. 
५. श्रीमती स्वाती पांडे यांनी सध्याच्या कार्यालयातून प्रत्यक्ष कार्यमुक्त होऊन उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय 
संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी, मुंबई या पदावर हजर व्हावे. 
६. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०२३०६३०१५२०५६२९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने SHE PA ॥७-॥१ धान 


ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=3f0b1454eadcb46569c38e868a5b44 1a8a32b442036ce5c8f 
flbed5e862cc4202, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


J = , St=Mal 7 
serialNumber=15FE38A4E995535864D6D7BC4CB39F 75BB8A6906B9 
DA526DCB4921B96EE9B6EF, cn=SHILPA ABHAY CHACHAD 
Date: 2023.06.30 15:52:58 +05'30" 


(शिल्पा चाचड) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
श्रीमती स्वाती पांडे, भारतीय डाक सेवा, पोस्ट मास्टर जनरल, डाक विभाग, मुंबई क्षेत्र, दुसरा मजला, 
जी.पी.ओ. बिल्डींग मुंबई ४०० ००१ 


प्रत:- 

१) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई. 

२) अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३) अ.मु.स., मा.मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई, 

४) अ.मु.स. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन निर्णय क्रमांकः मविवि-१२२३/प्र.क्र.२५०/२८-अ 


५) अ.मु.स.(विमानचालन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६) सचिव, cores विभाग, डाक भवन, नवी दिल्ली ११० ००१ 

७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), प्रतिष्ठा भवन, महर्षि कर्वे मार्ग, न्यू मरीन लाईन्स, मुंबई. 

८) मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

९) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१०) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

११) महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी, मुंबई. 

१२) पोस्ट मास्टर जनरल, भारतीय डाक सेवा, डाक विभाग, मुंबई क्षेत्र, दुसरा मजला, जी.पी.ओ. बिल्डींग 
मुंबई ७०० ००१ 

१३) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


